Reg. No . NPCITY/ 236/2015- 17 
Published on 7th January 2016 . 


SKHECHAHIM 


KHERI 


130 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २ , अंक १ ] गुरूवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१ , २०१५- जानेवारी ६, २०१६/ पौष १० - १६ , शके १९३७ [ पृष्ठे १३, किंमत : रुपये ३० .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक -नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


नाही . 


नता, 


१-४८ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार 
ब व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश. 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . - ( भाग चार -ब या मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त), केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा 
नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


१ - १३ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १ . 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 


ज 


क्रमांक कार्या- २- अका- दंडा- सं .क्र . २५ - कावि - १४०३- २०१५. 


__ ज्याअर्थी, दिनांक ६- १२- २०१५ रोजी जिल्ह्यात ठिकठिकाणी महापरिनिर्वान दिन साजरा करण्यात येणार आहे व दिनांक ७- १२- २०१५ पासून 
नागपूर येथे महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळाचेहिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे . तसेच , जिल्ह्यात विविध राजकीय पक्षातर्फे धरणे, मोर्चे, आंदोलने , 
उपोषणे करण्यात येत असल्याने सदर कालावधित कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्याच्या दृष्टिने विवक्षित कृतींना मनाई करणे व अव्यवस्थेला 
प्रतिबंध उपाय करणे आवश्यक आहे . 


ना - एक -१ ( १७४३) . 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ३१ , २०१५-जानेवारी ६, २०१६ /पौष १०- १६, शके १९३७ 


त्याअर्थी, मी , जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , गडचिरोली मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १) आणि ( ३) अन्वये मला प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा वापर करून खालील गोष्टींना मनाई करीत आहे. 


१ . कोणतीही व्यक्ती दिनांक ६ - १२- २०१५ चे ००. ०१ ते दिनांक २० - १२ - २०१५ चे २४ . ०० वाजेपावेतो खालील कृत्य करणार नाही . 


( अ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे, बंदूका , सुरे, काठ्या किंवा लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल , अशी इतर 

कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे . 
( ब ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 


( क ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्र सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधणे बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार 

करणे. 


( ड ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताच्या किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 
( ई ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजविणे. 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यांस धक्का पोहचेल अशी किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये उलथवून 

टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल , अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव करणे , अगर सोंग आणणे आणि अशी चित्रे, चिन्हे , फलक 

किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे त्याचे प्रदर्शन करणे किंवा त्याचा जनतेत प्रसार करणे . 
२. उपविभागीय दंडाधिकारी , कार्यकारी दंडाधिकारी अथवा संबंधित पोलीस स्टेशन अधिकारी ( जे शक्य असेल ते ) यांचे पूर्व परवानगीशिवाय 
कोणीही मिरवणूक काढू नये, पाच इसम किंवा त्यापेक्षा जास्त इसम सार्वजनिक जागेत, सार्वजनिक रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक चावडीवर दिनांक 
६- १२- २०१५ चे ००.०१ ते दिनांक २० -१२ -२०१५ चे २४ .०० वाजेपावेतो जमा होणार नाहीत किंवा कोणतेही कार्यक्रम आयोजित करणार नाही. 
उपरोक्त आदेश दिनांक ६ - १२- २०१५ चे ०० .०१ ते दिनांक २० - १२ - २०१५ चे २४ .०० वाजेपावेतो संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्याच्या क्षेत्राकरिता 
लागू राहतील . 
३ . ( अ ) सदर आदेशाच्या प्रती उपविभागीय दंडाधिकारी , गडचिरोली / चामोर्शी/ देसाईगंज/ कुरखेडा/ एटापल्ली/ अहेरी, कार्यकारी दंडाधिकारी 

( सर्व) , संवर्गविकास अधिकारी ( सर्व), नगर परिषद , गडचिरोली/ देसाईगंज , पोलीस स्टेशन अधिकारी ( सर्व) यांचे नोटीस बोर्डावर 

लावून प्रसिध्द करावे . 
( ब) सदर आदेश सहज दिसण्याजोग्या जागी लावावा . 
( क ) सदर आदेशास मुनादीद्वारे , ध्वनीक्षेपणाद्वारे , नगारा वाजवून प्रसिध्दी देण्यात यावी . 
( ड ) सदर आदेश कर्तव्यावरील शासकीय कर्मचारी यांना लागू होणार नाही . 
( इ ) सदर आदेशाची कलम - २ प्रेतयात्रा, धार्मिक समारंभ व लग्न कार्याकरिता लागू होणार नाही . 


सदर आदेश आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात आले . 


गडचिरोली : 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१५. 


रणजित कुमार , 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , 

गडचिरोली . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २ . 

अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चा क्रमांक २२ ची कलमे ३७( १ ) आणि ३७( ३ ) अन्वये आदेश 


क्रमांक अका- दंड- कावि- १९०६ - २०१५ . 


ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , गोंदिया यांनी त्यांचे पत्र दिनांक ७- १२ - २०१५ नुसार दिनांक ०७- १२ - २०१५ ते दिनांक २१ - १२- २०१५ या 
कालावधित महाराष्ट्र राज्य विधी मंडळाचेहिवाळी अधिवेशन सुरू असल्याने विविध पक्ष व संघटना कडून त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यासाठी उपोषणे , 
धरणे, मोर्चे, रस्ता रोको , जेलभरो इत्यादी आंदोलने आयोजित केले जात आहे . तसेच विद्यापीठ परिक्षा सुरू असल्याने कोणताही वाद निर्माण होवू नये 
म्हणून संपूर्ण गोंदिया जिल्ह्यातील सार्वजनिक शांतता/ सार्वजनिक सुरक्षितता तसेच सार्वजनिक रस्त्यावर कायदा व सुव्यवस्था कायम राखणेस उक्त 
कालावधीकरिता मनाई आदेश जारी करण्याची शिफारस केली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ३१ , २०१५-जानेवारी ६, २०१६/ पौष १०- १६ , शके १९३७ 


३ 


त्याअर्थी, मी , एन . के लोणकर , अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी , गोंदिया म्हणून मला प्रदान केलेल्या अधिकारा अंतर्गत सन १९५१ च्या मुंबई पोलीस 
कायदा अधिनियम क्रमांक २२ ची कलम ३७( १) व ( ३) अन्वये गोंदिया जिल्ह्याकरिता सार्वजनिक शांतता/ सार्वजनिक सुरक्षितता तसेच सार्वजनिक 
रस्त्यावर कायदा व सुव्यवस्था कायम राखणेस , दिनांक ०७-१२-२०१५ पासून दिनांक २१ -१२- २०१५ पर्यंत उक्त कालावधीकरिता मनाई आदेश 
देण्यात येत आहे. 
१ . शस्त्रे/ सोटे/ तलवारी / भाले/ दंडे/बंदुका/ सुरे/ काठ्या किंवा लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल , अशी इतर कोणतीही 

वस्तू बरोबर नेणे . 
२. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
३ . दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधणे बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार 

करणे. 


४ . व्यक्तीचे अथवा प्रेते किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा , यांचे प्रदर्शन करणे. 
५ . जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे . 


६ . अशा, प्राधिका-याच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यांस धक्का पोहचेल अशाकिंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा 

ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे, हावभाव करणे, अगर सोंग आणणे / अशी 

चित्रे, चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे व त्याचे प्रदर्शन करणे किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करणे. 
७. पाच पेक्षा जास्त इसम एकत्रित येवू नये . तसेच उपविभागीय दंडाधिकारी/ तालुका दंडाधिकारी तसेच ठाणेदार यांच्या पूर्व परवानगीशिवाय 

कोणतीही मिरवणूक , मोर्चा काढण्यात येवू नये . 
सदर अधिसूचनेची सूचना सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी /तालुका दंडाधिकारी तसेच ठाणेदार यांनी आपल्या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर 
लावून प्रसिध्द करण्यात यावी . 


सदर अधिसूचना दिनांक ०७-१२- २०१५ च्या ००.०१ वाजेपासून दिनांक २१- १२ -२०१५ च्या २४ .०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

सदर अधिसूचना शासकीय तसेच बिन- शासकीय कर्मचा- यांना त्यांच्या कर्तव्य काळात लागू असणार नाही . तसेच प्रेत यात्रा, धार्मिक कार्यक्रमा 
अंतर्गत काढण्यात येणा- या मिरवणुकीस लागू असणार नाही . 

सदर अधिसूचनेतील कोणत्याही शतींचे ज्याच्याकडून उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर फौजदारी नियमा अंतर्गत योग्य ती 
कार्यवाही करण्यात येईल . 


उपविभागीय दंडाधिकारी तसेच तालुका दंडाधिकारी यांना उपविभागीय पोलीस अधिकारी, ठाणेदार यांचे अहवालाच्या आधारावर काही विशिष्ट 
अशा प्रकरणात सूट देण्याचे अधिकार प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

सदर आदेश आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१५ ला माझ्या सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


दिनांक ७ डिसेंबर २०१५. 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ३ . 


जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९५१ चा क्रमांक २२ ची कलमे ३७ ( १ ) व ( ३) अन्वये आदेश 


क्रमांक अका- दंड- कावि - २००२ - २०१५. 


ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, गोंदिया यांनी त्यांचे पत्र दिनांक २१- १२- २०१५ नुसार दिनांक २२ - १२ - २०१५ ते दिनांक ०५- ०१ - २०१६ या 
कालावधित महाराष्ट्र राज्य विधी मंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असल्याने विविध पक्ष व संघटना कडून त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यासाठी उपोषणे , 
धरणे, मोर्चे, रस्ता रोको , जेलभरो इत्यादी आंदोलने आयोजित केले जात आहे. तसेच दिनांक २४ - १२- २०१५ ला ईद-ए-मिलाद व २५ - १२- २०१५ रोजी 
खिसमस हे उत्सव असल्याने कोणताही वाद निर्माण होवू नये म्हणून संपूर्ण गोंदिया जिल्ह्यातील सार्वजनिक शांतता/ सार्वजनिक सुरक्षितता तसेच 
सार्वजनिक रस्त्यावर कायदा व सुव्यवस्था कायम राखणेस उक्त कालावधी करिता मनाई आदेश जारी करण्याची शिफारस केली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ३१, २०१५- जानेवारी ६ , २०१६/ पौष १०- १६ , शके १९३७ 


ॐ 


त्याअर्थी , मी , एन . के . लोणकर , अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी , गोंदिया म्हणून मला प्रदान केलेल्या अधिकारा अंतर्गत सन १९५१ च्या मुंबई 
पोलीस कायदा अधिनियम क्रमांक २२ ची कलमे ३७( १ ) व ( ३ ) अन्वये गोंदिया जिल्ह्याकरिता सार्वजनिक शांतता/ सार्वजनिक सुरक्षितता तसेच 
सार्वजनिक रस्त्यावर कायदा व सुव्यवस्था कायम राखणेस , दिनांक २२- १२ - २०१५ पासून दिनांक ०५- ०१ - २०१६ पर्यंत उक्त कालावधीकरिता मनाई 
आदेश देण्यात येत आहे . 
१. शस्त्रे / सोटे/ तलवारी /भाले/ दंडे/बंदुका/ सुरे / काठ्या किंवा लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल , अशी इतर कोणतीही 

वस्तू बरोबर नेणे . 
२. कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थबरोबर नेणे . 
३ . दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्र सोडावयाचीकिंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधणे बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार 

करणे . 
४ . व्यक्तीच्या अथवा प्रेते किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा , यांचे प्रदर्शन करणे . 
५. जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे . 

अशा, प्राधिका-याच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यांस धक्का पोहचेल अशा किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा 
ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे, हावभाव करणे, अगर सोंग आणणे / अशी 
चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे व त्याचे प्रदर्शन करणे किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करणे . 
७. पाच पेक्षा जास्त इसम एकत्रित येवू नये. तसेच उपविभागीय दंडाधिकारी /तालुका दंडाधिकारी तसेच ठाणेदार यांच्या पूर्व परवानगीशिवाय 
___ कोणतीही मिरवणूक , मोर्चा काढण्यात येवू नये . 

सदर अधिसूचनेची सूचना सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी / तालुका दंडाधिकारी तसेच ठाणेदार यांनी आपल्या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर 
लावून प्रसिध्द करण्यात यावी . 

सदर अधिसूचना दिनांक २२-१२-२०१५ च्या ०० . ०१ वाजेपासून दिनांक ५- ०१ - २०१६ च्या २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

सदर अधिसूचना शासकीय तसेच बिन- शासकीय कर्मचा- यांना त्यांच्या कर्तव्य काळात लागू असणार नाही . तसेच प्रेत यात्रा, धार्मिक कार्यक्रमा 
अंतर्गत काढण्यात येणा- या मिरवणुकीस लागू असणार नाही. 

सदर अधिसूचनेतील कोणत्याही शर्तीचे ज्याच्याकडून उल्लंघन झाल्याचेनिदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर फौजदारी नियमा अंतर्गत योग्य ती 
कार्यवाही करण्यात येईल . 

___ उपविभागीय दंडाधिकारी तसेच तालुका दंडाधिकारी यांना उपविभागीय पोलीस अधिकारी, ठाणेदार यांचे अहवालाच्या आधारावर काही विशिष्ट 
अशा प्रकरणात सूट देण्याचे अधिकार प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 

सदर आदेश आज दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ ला माझे सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


गोंदिया : 
दिनांक २१ डिसेंबर २०१५ . 


एन . के . लोणकर , 
अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी , 

गोंदिया . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ४ . 

BY SUPERINTENDENT OF POLICE 

ORDER 
No. NDR- DSB- D - 33- 2592- 2015. 
___ Inthe exercise of power confirmed under Section 36 of Bombay Police Act, 1951 ( XXII of 1951 ), 
I, Arti Singh, Superintendent of Police, Nagpur Distt. ( Rural ) Nagpur empowers officers incharge 
of Police Stations, Police Inspectors Kalmeshwar , Saoner , SDPO ’s Saoner Division and Dy. S . P . 
(HQ ) to exercise all powers under Section 36 of Bombay Police Act , 1951 (XXII of 1951) to give 
direction to the public as given below . 
( a ) Direct the conduct of and behaviour of action of person s constitution procession of 

assembly s or along the streets . 
(b ) Prescribe the routs by which and the time at which any such processions may or may 

not pass. 
(c ) Prevent obstructions of the occasion of all procession and assemblies and in the 

neighbourland of all places of worship , resort may be through or liably to be obstructed . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०१५-जानेवारी ६, २०१६/ पौष १०- १६, शके १९३७ 


५ 


( d ) Keep order on and in all streets quay , whereas at and within public bathing, washing and 

___ lending places , fairs , temples and all other places or public resort. 
( e ) Regulate and control the use of loudspeakers in order any public place or in any place of 

public entertainment . 
( f) Make reasonable orders subordinate to and in furtherance of any order, made by a 

Competent Authority under 33 , 34 , 37 to 40 , 42 , 43 and 45 of this act . 
In such directions issued shall be in contravention of order issued under Section 33 of the 
B . P . Act , 1951 (XXII of 1951) issued by Competent Authority . 

This order shall come into force with immediate effect from 08 .00 hrs. of 05 - 12 - 2015 and shall 
remain in force till 24 .00 hrs . of 06 - 12 - 2015 . 


Nagpur : 
The 3rd December 2015 . 


DR . ARTI SINGH , 

Supdt. of Police , 
Nagpur Distt. (Rural), Nagpur. 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ५ . 

अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था , यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक ना बका- डी - ४- का . क . १५६- समता सहकारी बँक- ५०२१ - २०१५. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील पवार , अपर 
आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या अधिसूचनेअन्वये समता सहकारी बँक लि ., नागपूर बँकेच्या खालील अधिका-यांना 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती कलम १५६ अन्वये व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधिन राहून दिनांक ३० - ११ - २०१६ 
पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 

अटी : 
( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 

वसुलीची कार्यवाही करावी . 
( २) सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 
( ३) प्रति माह विहीत नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी. 
( ४) नियमानुसार सरचार्ज गणना करून कोषागारात भरणा करण्यात यावा . 
( ५ ) आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
( ६ ) प्रस्तुत प्राधिकृत वसुली अधिका -यांची बदली/ सेवानिवृत्ती / मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा बँक 

व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ७) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 


हुद्दा 


कार्यक्षेत्र 


अ . क्र . 
( १ ) 
१ 


अधिका -याचे नाव 

( २ ) 
श्री . चंदू मारोतराव घरडे 


शक्तीची व्याप्ती 

( ४ ) 
वसुली अधिकारी 


व्यवस्थापक 


महाराष्ट्र राज्य 


पुणे : 


सुनिल पवार , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


दिनांक १५ डिसेंबर , २०१५ . 


ना - एक- २ ( १७४३) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ३१ , २०१५-जानेवारी ६, २०१६ /पौष १०- १६, शके १९३७ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकाना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत 


बुधवार , ऑक्टोबर २८ , २०१५/ कार्तिक ६ , शके १९३७ . 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ८६ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग: - विकाअ- १७०४- १०९२- प्र . क्र . १८५-०४ -५ , दि . २ एप्रिल २००५ चे पपत्र 


क्रमांक अका- दंड - प्र . क्र . ७१- १५ - कावि - १४७८ - २०१५. 


जिल्हाधिकारी , गोंदिया , जिल्हा गोंदिया ह्या शासन निर्णयाद्वारे सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जिल्हा परिषद सदस्य व 
पंचायत समिती सदस्यांची गोंदिया जिल्ह्याचेविशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे . ही नियुक्ती सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित 
केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षाकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील . तसेच राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही 
नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही , कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . 


( २ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील . 


( एक ) साक्षांकनाचे काम : - साक्षांकनासाठी पडताळणीसाठी किंवा यथास्थिती अधिप्रमाणनासाठी त्यांच्यापुढे आणलेल्या दस्तऐवजांचे 
साक्षांकन , पडताळणी किंवा अधिप्रमाणन करणे आणि राज्य शासनाने याबाबत काढलेल्या अनुदेशानुसार अशा दस्तऐवजांवर त्यांची विहित मोहोर 
उमटवणे, तारखेसह स्वाक्षरी करणे व स्वाक्षरी खाली स्वतःचे नाव लिहीणे . 


( दोन ) उत्पन्न प्रमाणपत्र देणे : – पालकाचे उत्पन्न इत्यादीबाबत वस्तुस्थितीची पूर्ण पडताळणी केल्यानंतर उत्पन्न विषयक प्रमाणपत्र देणे . 


( ३) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका - यांनी मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या पोलीस स्टेशनकडून प्राप्त करुन 


घ्यावा . 


तसेच साक्षांकित केलेल्या किंवा उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र दिलेल्यांची माहिती एका नोंदवहित न चुकता नमूद करावी व ज्यावेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी संबंधित पोलीस आयुक्त / अधिक्षक /जिल्हाधिकारी यांचेकडून मागणी केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी . 


( ४ ) या शासन निर्णयाद्वारे नेमण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका- यांची शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार त्या क्षेत्रातील 
गांव समिती/ शांतता समितीवर पोलीस आयुक्त / पोलीस अधीक्षक नियुक्ती करतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ३१ , २०१५-जानेवारी ६, २०१६/ पौष १०- १६ , शके १९३७ 


( ५ ) या शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी, यांच्या नियुक्त्या " मानसेवी " असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील 
कामाबाबत कोणतेही मानधन , वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही . 


( ६ ) प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी, यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी 
अधिकारी पदाच्या कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणा- या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या 
व्यक्तीस दाखवावे . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नाव 


गांव व संपूर्ण पत्ता 

( ३ ) 


१ श्रीमती श्यामकलाबाई जीतलाल पाचे 
२ श्री . कुंदनलाल डुडीराम कटारे 
३ श्रीमती रजनी राजेश गौतम 

श्री . विमल अर्जुन नागपूरे 

श्री . भोजराज चैतराम चुलपार 
६ श्री . विजय दलीराम लोणारे 

श्रीमती कमलेश्वरी टिटुलाल लिल्हारे 
श्रीमती छाया आत्माराम दसरे 
श्री . रमेश शोभेलाल अंम्बुले 

श्रीमती शैलजा कमलेश सोनवाने 
११ श्रीमती खुशबु जितेश टेंभरे 

श्री . शेखर नारायण पटले 
श्री . विठोबा लोंढु लिल्हारे 

श्रीमती सीमा विलास मडावी 
__ श्री . सुरेश यशवंतराव हर्षे 
१६ श्री . राजेश दयारामभाऊ भक्तवर्ती 

श्री . सुखराम गोमाजीकुंडे 

श्री . शोभीलाल हिरालाल कटरे 
१९ श्रीमती उषाताई भुमेश्वर मेंढे 

श्री . जियालाल कारुजी पंधरे 
श्री . विजयकुमार मोहन टेकाम 
श्रीमती दुर्गाबाई गोपाल तिराले 

श्री . देवराज होलिराम वडगाये 
२४ श्रीमती लता संजय दोनोडे 
२५ श्रीमती रोहीनी रामकिशोर वरखडे 

२६ श्री . परसराम ग्यानिराम कटरे 
ना - एक -३ ( १७४३). 


मु . पो. सतोना, तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . चिरामणटोला (झिलमिली), पो . कामठा, तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो. काटी, तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . महालगाव, पो . मुरदाळा , तालुका गोंदिया , जिल्हा गोंदिया 
मु . लहीटोला, पो . पांढराबोडी , तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो. कामठा , तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु. पो . नागरा , तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो. रतनारा , तालुका गोंदिया , जिल्हा गोंदिया 
मु .पो . दांडेगाव , तालुका गोंदिया ,जिल्हा गोंदिया 
मु . पो. नगपुरा मुरी, तालुका गोंदिया ,जिल्हा गोंदिया 
मु .पो . कटंगी/कला, तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . नवरगाव/ खुर्द, पो . नवरगांव/ कला, तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु. पो. खमारी, तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . फुलचूरटोला , पो . फुलचूर , तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु .पो . कट्टीपार , तालुका आमगांव, जिल्हा गोंदिया 
मु . ननसरी , पो. सरकारटोला, तालुका आमगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु. पो . बनगांव , तालुका आमगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . ठाणा, तालुका आमगांव ,जिल्हा गोंदिया 
मु . गांधीटोला, पो. मक्काटोला, तालुका सालेकसा, जिल्हा गोंदिया 
मु . सोनेखारी , पो. तिगांव , तालुका आमगांव, जिल्हा गोंदिया 
मु . झालीया ( गोंडीटोला), पो . कावराबांध, तालुका सालेकसा, जिल्हा गोंदिया 
मु . आमगांव ( खुर्द) पो . तालुका सालेकसा, जिल्हा गोंदिया 
मु . सोनारटोला, पो. धानोली, तालुका सालेकसा, जिल्हा गोंदिया 
मु . हलबीटोला , पो . कोटरा , तालुका सालेकसा, जिल्हा गोंदिया 
मु . सुकपूर, पो . कवलेवाडा, तालुका गोरेगांव, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . हिरडामाली, तालुका गोरेगांव, जिल्हा गोंदिया 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१ , २०१५- जानेवारी ६ , २०१६/ पौष १० - १६ , शके १९३७ 


अनुसूची - पुढे चालू 


( २ ) 


( ३ ) 


श्री . विश्वजीत रमेश डोंगरे 
२८ श्रीमती ललीता डुमेश्वर चौरागडे 

श्रीमती ज्योती मनोज वालदे 
श्री . कैलास ताटुजी पटले 

श्रीमती राजलक्ष्मी राजेशकुमार तुरकर 
३२ श्रीमती रजनी मिलिंद कुंभरे 

श्रीमती प्रिती संजय रामटेके 
श्री . मनोज युवराज डोंगरे 

श्रीमती विणा पंचम बिसेन 
३६ श्रीमती सुनिता सुधाकर मडावी 
३७ श्रीमती शिलाबाई नंदकिशोर चव्हाण 
३८ श्री . गंगाधर बाबुराव परशुरामकर 

श्री . रमेश बबनलाल चु- हे 
श्रीमती माधुरी संतोष पातोडे 
श्रीमती सरिता विलास कापगते 
श्री . दिपकसिंह फलदानसिंह पवार 
श्रीमती सरीता राजकुमार रहांगडाले 

श्रीमती उषाबाई नरेश शहारे 
४५ श्रीमती माधुरी मोहन कुंभरे 

श्री . हमिद अल्ताफ अकबरअली 


मु . पो . घोटी , तालुका गोरेगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु .पो . कटंगी/बु., तालुका गोरेगांव, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . तेढा , तालुका गोरेगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु . पो. अर्जूनी , तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . करटी/ बुज , तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदिया 
मु . बेरडीपार/ खु., पो . ठाणेगांव , तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदिया 
मु. पो . ठाणेगांव , तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदिया 
मु .पो . मुंडीकोटा , तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदिया 
मु . सिल्ली , पो . गांगला , तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदिया 
मु .पो . वडेगांव , तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदिया 
मु . घटेगांव , पो . खोडशिवणी, तालुका सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . खोडशिवणी , तालुका सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . सौंदड , तालुका सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदिया 
मु . राका , पो. चिखली, तालुका सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया 
मु . रेंगेपार /द., पो . ता. सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदिया 
मु . सुरतोली , पो. लोहारा, तालुका देवरी, जिल्हा गोंदिया 
मु . वडेगांव , पो . लोहारा , तालुका देवरी, जिल्हा गोंदिया 
मु . आलेवाडा, तालुका देवरी, जिल्हा गोंदिया 
मु . बोदलदंड, तालुका देवरी, जिल्हा गोंदिया 
मु. चिचगड, तालुका देवरी, जिल्हा गोंदिया 
मु . सिरेगांव , पो. सानगडी, तालुका अर्जुनी मोरगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु . सावरटोला, पो. चान्ना / कोडका , तालुका अर्जुनी मोरगांव, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो. बोंडगांवदेवी , तालुका अर्जुनी मोरगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु . मोरगांव, पो. तालुका अर्जुनी मोरगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु . धाबेटेकडी आदर्श, पो . झरपडा, तालुका अर्जुनी मोरगांव, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . महागांव, तालुका अर्जुनी मोरगांव, जिल्हा गोंदिया 
मु .पो . केसोरी, तालुका अर्जुनी मोरगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु . भादयाटोला, पो . बिरसोला, तालुका अर्जुनी मोरगांव, जिल्हा गोंदिया 
मु . कोचेवाही, पो . बनाथर , तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु .पो. छिपीया, तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो. रजेगांव, तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु. पो. काटी , तालुका गोंदिया , जिल्हा गोंदिया 
मु .पो . दासगांव/ खु., तालुका गोंदिया , जिल्हा गोंदिया 
मु . पो. दासगांव/ खु., तालुका गोंदिया , जिल्हा गोंदिया 


श्रीमती रचना चामेश्वर गहाणे 


४९ 
५० 
५१ 


५४ 
५५ 
५६ 


श्री . किशोर चिंतामण तरोणे 
श्री . कमल प्रमोद पाऊलझगडे 
श्री . गिरीशकुमार देवीदान पालीवाल 
श्रीमती मंदा नाजुक कुंभरे 
श्री . भास्कर श्रावण आत्राम 
श्रीमती तेजकुला परमानंद गहाणे 
श्री . प्रकाश रामदास देवधारी 
श्री . ओमप्रकाश नत्थुभाऊ भक्तवर्ती 
श्रीमती सुनिताबाई श्रीकिसन दोनोडे 
श्रीमती विमला मदनलाल पटले 
श्री . अनिल राधेलाल मते 
श्री . रामराज सुकाऊ खरे 
श्रीमती विनिता रविदास टेंभरे 


५९ 
६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ३१ , २०१५-जानेवारी ६, २०१६/ पौष १०- १६ , शके १९३७ 


अनुसूची - पुढे चालू 


( ३ ) 


( १) 

( २ ) 
६१ श्रीमती निता अशोक पटले 
६२ श्रीमती दुलेश्वरी योगराज लिल्हारे 

श्रीमती प्रमिलाबाई माधोराव करचाल 
श्रीमती माधुरी अंकेशकुमार हरिणखेडे 
श्री . शंकर रतिराम नारनवरे 
श्री . प्रकाश चिंतामण डहाट 
श्री . चमनलाल दौलतसाव बिसेन 
श्रीमती हेमलता दिलीप पटले 

श्री . जितेंद्र ओंकारनारायण लिल्हारे 
७० श्री . जयप्रकाश टेकचंद बिसेन 
७१ श्री . प्रकाश सुरजलाल पटले 
७२ श्रीमती प्रिया मनोज बन्सोड 

श्रीमती दिपा सुधीर चंद्रिकापूरे 
श्रीमतीकिर्ती पवन पटले 
सेठ अखिलेश ग्यानप्रकाश सेठ 
श्री . सारंगकुमार हिरालाल भेलावे 
श्री हरीचंद मोतीराम कावळे 
श्रीमती इंद्राणी कन्हैयालाल धावडे 
श्रीमती ममता चंद्रकुमार वाळवे 
श्रीमती स्नेहा दिनेशकुमार गौतम 
श्री . योगराज तुकाराम उपराडे 
श्रीमती हेमलता संजयकुमार डोये 
श्रीमती वंदना विनोद बोरकर 
श्री . जसवंतराव जोशीराम बावनकर 
श्रीमती सिंधुबाई रमेश भुते 
श्री . प्रमोद सोमाजी शिवणकर 
श्रीमती छबुबाई महेश उके 
श्री . ओमप्रकाश सखाराम मटाले 
श्रीमती योगीताबाई यशवंतराव पुंडे 

श्री . लोकेश बंशीधर अग्रवाल 
९१ श्री . जयप्रकाश गिरधारी शिवणकार 
९२ श्रीमती हरविलाबाई नत्थु मडावी 

श्री . अशोककुमार बिसराम पटले 

प्रतिभा जगन्नाथसिंह परिहार 
९५ श्रीमती अर्चना अंबरलाल राऊत 


मु. पो . धापेवाडा, तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . पांढराबोडी, तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . माकडी, पो. दासगांव, तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . अर्जुनी , पो . रावणवाडी, तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो. कामठा , तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . अंभोरा, पो. नागरा, तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . नागरा, तालुका गोंदिया , जिल्हा गोंदिया 
मु . भानपुर , पो . डोंगरगांव , तालुका गोंदिया , जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . दवनीवाडा , तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु. पो . एकोडी, तालुका गोंदिया , जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . गंगाझरी , तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . बाजारटोला, पो . काटी , तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु .पो . पिंडकेपार, तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो. कुडवा, तालुका गोंदिया , जिल्हा गोंदिया 
मु .पो . कटंगी / कला, तालुका गोंदिया , जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . आसोली , तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . मोरवाही , पो. सितेपार, तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . चुलोद, पो. दतोरा, तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . तुमखेडा ( खु), तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु ., पो. फुलचुर , तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . कारंजा , तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . घाटटेमनी, पो . गिरोला, तालुका आमगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु . मानेकसा, पो. कालीमाटी, तालुका आमगांव, जिल्हा गोंदिया 
मु . कार्तुली , पो . सीतेपार , तालुका आमगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु . किकरीपार, पो . कट्टीपार , तालुका आमगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु . बनगांव , पो ., तालुका आमगांव, जिल्हा गोंदिया 
मु . रिसामा , पो ., तालुका आमगांव, जिल्हा गोंदिया 
मु . शिवणी , पो . चिरचाळबांध, तालुका आमगांव, जिल्हा गोंदिया 
मु . धोबीटोला, पो . ठाणा, तालुका आमगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु. रिसामा, पो ., तालुका आमगांव, जिल्हा गोंदिया 
मु . पदमपूर , पो . बोरकन्हार, तालुका आमगांव, जिल्हा गोंदिया 
मु . येरमडा, पो . तिगांव , तालुका आमगांव, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . तिगांव , तालुका आमगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . लटोरी, तालुका सालेकसा, जिल्हा गोंदिया 
मु . पानगांव , पो . पाऊलदवना, तालुका सालेकसा, जिल्हा गोंदिया 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ३१ , २०१५-जानेवारी ६, २०१६ /पौष १०- १६, शके १९३७ 


अनुसूची - पुढे चालू 


( १ ) 


( २) 


( ३ ) 


श्री . भरत ठुमन लिल्हारे 
श्रीमती राजकुमारी मनोज विश्वकर्मा 
श्रीमती जया संजय डोये 


९९ 


१०० 


१०१ 
१०२ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 
१०७ 


श्रीमती प्रमिला जागेश्वर दसरिया 
श्री. हिरालाल जंगलू फाफनवाडे 
श्री . दिलीप कारु वाघमारे 
श्रीमती माधुरी ऋषीपाल टेंभरे 
श्री . पुष्पराज संसकुमार जनबंधु 
श्रीमती रानीबाई मधुसुदन रहांगडाले 
श्रीमती लिना चंद्रशेखर बोपचे 
श्री. दिलीप हिरालाल चौधरी 
श्री . रामा लक्ष्मण चर्जे 
श्री केवलराम जियालाल बघेले 
श्री . सुरेंद्र होमराज बिसेन 
श्रीमती अल्का देवचंद काठेवार 
श्रीमती ललीता उमाशंकर बहेकार 
श्री. नत्थु गोरेलाल अंबुले 
श्रीमती मायाबाई गेंदलाल भगत 
श्री . किशोरकुमार हिरालाल पारधी 
श्री . प्रविण किशोरीलाल पटले 


१०९ 
११० 
१११ 
११२ 
११३ 


मु . रामाटोला , पो . पिपरीया , तालुका सालेकसा,जिल्हा गोंदिया 
मु . जमाकुडो, पो . दर्रेकसा, तालुका सालेकसा, जिल्हा गोंदिया 
मु . आमगांव खुर्द, पो., तालुका सालेकसा, जिल्हा गोंदिया 
मु . ब्राम्हणटोला, पो . कावराबांध , तालुका सालेकसा, जिल्हा गोंदिया 
मु . साखरीटोला, पो . सातगांव , तालुका सालेकसा, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . बिजेपार, तालुका सालेकसा, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . कवलेवाडा, तालुका गोरेगांव, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो. गणखैरा , तालुका गोरेगांव, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . मोहगांव /बु., तालुका गोरेगांव, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . म्हसगाव, तालुका गोरेगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु . बाम्हणी, पो . गिधाडी , तालुका गोरेगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . घोटी, तालुका गोरेगांव, जिल्हा गोंदिया 
मु . भूताईटोला , पो . पाथरी, तालुका गोरेगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु . पो. हिरापूर , तालुका गोरेगांव, जिल्हा गोंदिया 
मु . गराडा, पो . मुंडीपार , तालुका गोरेगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु . मोहगांव , पो. तिल्ली , तालुका गोरेगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु . चांदोरी, पो . परसवाडा , तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . बोदा, तालुका तिरोडा , जिल्हा गोंदिया 
मु . पो. सेजगांव , तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदिया 
मु . पालडोंगरी, पो . करटी , तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . निमगांव , पो . इंदोरा/ खुर्द, तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदिया 
मु . बेरडीपार , पो . ठाणेगांव, तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदिया 
मु . भिवापूर, पो. चिखली, तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदिया 
मु . बिरसी, पो . लाखेगांव, तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदिया 
मु ., पो . कवलेवाडा, तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदिया 
मु . घाटकुरोडा, पो. मुंडीकोटा , तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . सरांडी, तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . केसलवाडा, तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदिया 
मु ., पो . वडेगांव , तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदिया 
मु . सितेपार , पो. नवेझरी, तालुका तिरोडा , जिल्हा गोंदिया 
मु . मुरपार , पो . कोसमतोंडी, तालुका सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदिया 
मु . गोंगले , पो. पांढरी , तालुका सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . डव्वा , तालुका सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया 
मु . बडेगाव, तालुका सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया 
मु . खोडशिवनी, तालुका सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया 


११४ 


११५ 


११६ 


श्रीमती संध्या भक्तराज गजभिये 


११७ 
११८ 
११९ 


श्री . रमनिक बालचंद सयाम 
श्री . प्रदिपकुमार प्रेमदास मेश्राम 
श्रीमती माया नंदकिशोर शरणागत 


१२० 


श्री . ब्रिजलाल सुरजलाल रहांगडाले 


१२१ 
१२२ 
१२३ 
१२४ 
१२५ 


श्री . मनोहर मोतीराम राऊत 
श्रीमती जया रामसागर धावडे 
श्रीमती उषा संजय किंदरले 
श्रीमती निताबाई हिवराज रहांगडाले 
श्रीमती मायाबाई भुमेश्वर रहांगडाले 
श्री . सुधाकर गोविंदा पंधरे 
सौ . प्रमिला विजेश भोयर 
सौ . जयशीला आनंद जोशी 
श्री . राजेश विठ्ठलराव कठोने 
श्रीमती इंदू उध्दव परशूरामकर 


१२६ 


१२७ 
१२८ 
१२९ 
१३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१ , २०१५- जानेवारी ६ , २०१६/ पौष १०-१६ , शके १९३७ 


११ 


अनुसूची - पुढे चालू 


( २) 


( ३ ) 


१३१ 


श्रीमती गायत्री एकनाथ इरले 


१३२ 
१३३ 


श्री . गिरधारी मोहन हत्तीमारे 
कु . कवीता नक्कल रंगारी 
सौ . गिता योगेशकुमार टेंभरे 
श्री . विलास सिताराम शिवनकर 
श्रीमती सुनंदा संतोष बहेकार 
श्रीमती संगीता गणेश भेलावे 


१३५ 
१३६ 
१३७ 


मु . चौदंड , तालुका सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . चिखली, तालुका सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया 
मु . कोहमारा , पो . बाम्हणी, तालुका सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो. शेंडा , तालुका सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदिया 
मु . बाम्हणी / ख, पो . डोंगरगाव , तालुका सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया 
मु . सोनारटोला, तालुका देवरी , जिल्हा गोंदिया 
मु . पुराडा, तालुका देवरी, जिल्हा गोंदिया 
मु . लोहारा , तालुका देवरी, जिल्हा गोंदिया 
मु . सेरपार, तालुका देवरी, जिल्हा गोंदिया 
मु . व- हाडघाट , तालुका देवरी, जिल्हा गोंदिया 
मु . पिंडकेपार , पो . आलेवाडा , तालुका देवरी, जिल्हा गोंदिया 


श्री . महेंद्र चैतराम मेश्राम 


१३९ 


श्रीमती अर्चना रमेश ताराम 


१४० 
१४१ 
१४२ 


मु . पलानगाव , तालुका देवरी , जिल्हा गोंदिया 


मु . 


१४३ 


१४४ 


१४५ 
१४६ 


श्री . मेहतरलाल धनु कोराम 
श्रीमती लखनीबाई हिरामण सलामे 
श्री . नरेंद्र रामलाल मडावी 
श्री . गणेशदास शिवलाल सोनबोईर 
श्रीमती देवकी धनाजी मडावी 
श्री . गणेश काशीराम तोपे 
श्री . प्रेमलाल राजाराम गेडाम 
श्रीमती शिशुला योगराज हलमारे 
श्री . कोरेटी होमराज मानकर 
श्री . नाजुक नथ्थु कुंभरे 
श्रीमती पिंगलाबाई वामन ब्राम्हणकर 


१४७ 


१४९ 
१५० 


१५१ 


श्री . अरविंद यशवंतराव शिवणकर 


मु . ककोडी, तालुका देवरी, जिल्हा गोंदिया 
मु . रेहळी, पो . निलज , तालुका देवरी, जिल्हा गोंदिया 
मु . पळसगाव, पो. धोनाडी , तालुका देवरी, जिल्हा गोंदिया 
मु . येलोडी, पो . ढाबेपौनी , तालुका अर्जुनी / मोरगाव , जिल्हा गोंदिया 
मु . बोंडगाव/ सुरबन, तालुका अर्जुनी / मोरगाव , जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . नावेगाव बांध , तालुका अर्जुनी/ मोरगाव, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो. भिवखिडकी, तालुका अर्जुनी/ मोरगाव , जिल्हा गोंदिया 
मु . सिलेझरी, तालुका अर्जुनी / मोरगाव , जिल्हा गोंदिया 
मु . दाभना, पो. तालुका अर्जुनी/ मोरगाव, जिल्हा गोंदिया 
मु . बाराभाटी, तालुका अर्जुनी/ मोरगाव, जिल्हा गोंदिया 
मु . सिरोली, पो . महागाव, तालुका अर्जुनी /मोरगाव, जिल्हा गोंदिया 
मु . ताडगाव , पो . झरपडा, तालुका अर्जुनी /मोरगाव , जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . इटखेडा , तालुका अर्जुनी/ मोरगाव, जिल्हा गोंदिया 
मु . कोरंभी,पो . कोरंभीटोला, तालुका अर्जुनी / मोरगाव, जिल्हा गोंदिया 
मु . सिरोली , पो . महागांव, तालुका अर्जुनी/मोरगाव, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो. केशोरी, तालुका अर्जुनी/मोरगाव , जिल्हा गोंदिया 
रा . भरनोली , पो . राजोली, तालुका अर्जुनी/ मोरगाव , जिल्हा गोंदिया 


१५३ 


१५२ श्रीमती करुणाबाई कैलाश नांदगावे 

श्री . नानाजी खुशाल मेश्राम 
१५४ श्रीमती जयश्री प्रभु पंधरे 
१५५ __ श्रीमती आशाबाई इंद्रदास झिलपे 
१५६ श्री . सुधीरकुमार वासुदेव साधवाणी 
१५७ श्री . जनार्धन कोदु काळसर्प 
१५८ श्रीमती अर्चना केशव राऊत 
१५९ श्री . रामलाल संपत मुंगनकर 


गोंदिया : 
दिनांक : १७ ऑक्टोबर २०१५ . 


डॉ . विजय सुर्यवंशी , 
जिल्हाधिकारी , 

गोंदिया . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१ , २०१५- जानेवारी ६ , २०१६/ पौष १०-१६ , शके १९३७ 


११ 


शुक्रवार , नोव्हेंबर ६, २०१५/ कार्तिक १५ , शके १९३७ . 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ८७. 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


क्रमांक कार्या-३- सअभूअ- कावि- १७६१- २०१५. 

शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग , क्रमांक टी . एल . सी .- १०७६-६३९२३-म -६ , दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा. ४१ वा ) याच्या कलम ४ पोट- कलम ( १) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित 
करण्यात आलेल्या आहेत . त्याचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम ( ४) च्या द्वारे आवश्यक असल्यामुळे पूर्वप्रसिद्धीनंतर 
मी , धीरजकुमार , जिल्हाधिकारी भंडारा याद्वारे दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१५ पासून भंडारा जिल्ह्याच्या पवनी तालुक्यातील चिचखेडा या पुनर्वसीत गावाचे 
खालील अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व भंडारा जिल्ह्याच्या पवनी तालुक्यातील चिचखेडा ( पुनर्वसन ) या नावाने ओळखण्यात येणा- या 
गावात रुपांतर करीत आहे . 


अनुसूची 


तालुका 


मुळगाव 


मुळ कोसमबोडी गावात राहणारे 

भूमापन क्रमांक 


चिचखेडा ( पुनर्वसन ) नावाने रुपांतर 
पुनर्वसीत गावठाणाचे भूमापन क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 
कोसमबोडी 


पवनी 


१ ते ६४/ १, ६५, ६६/ १ , ६७/ १ , ६८ , 
८० / १ , ८१ आणि या व्यतिरिक्त रस्ते , 
नाले व नदी समाविष्ट असलेले स्थानिक 
क्षेत्र . 


( ४ ) 
६४/ २ , ६६ / २ , ६७/ २, ६९ ते ७९ , ८०/ २ 
८२ ते ८४ आणि या व्यतिरिक्त रस्ते , 
नाले व नदी समाविष्ट असलेले स्थानिक 


क्षेत्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ३१ , २०१५- जानेवारी ६, २०१६/ पौष १०- १६ , शके १९३७ 


१३ 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ८८ . 


क्रमांक कार्या- ३- सअभूअ- कावि - १७६२- २०१५ . 


शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग , क्रमांक टी .एल. सी .- १०७६ - ६३९२३ - म - ६ , दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . ४१ वा ) याच्या कलम ४ पोट - कलम ( १ ) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित 
करण्यात आलेल्या आहेत . त्याचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम ( ४ ) द्वारे आवश्यक असल्यामुळे पूर्वप्रसिद्धीनंतर मी , 
धीरजकुमार, जिल्हाधिकारी भंडारा याद्वारे दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१५ पासून भंडारा जिल्ह्याच्या भंडारा तालुक्यातील मौदी या पुनर्वसीत गावाचे खालील 
अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व भंडारा जिल्ह्याच्या भंडारा तालुक्यातील मौदी ( पुनर्वसन ) या नावाने ओळखण्यात येणा - या गावात रुपांतर 
करीत आहे . 


अनुसूची 


तालुका 


मुळगाव 


मुळ पहेला गावात राहणारे 

भूमापन क्रमांक 


मौदी ( पुनर्वसन) नावाने रुपांतर 
पुनर्वसीत गावठाणाचे भूमापन क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


भंडारा 


पहेला 


१ ते २०७, २१७ ते ५६१ आणि या 
व्यतिरिक्त रस्ते , नाले व नदी समाविष्ट 
असलेले स्थानिक क्षेत्र. 


२०८ ते २१५ , २१६/ १ ते २१६/ २ आणि 
या व्यतिरिक्त रस्ते, नाले व नदी समाविष्ट 
असलेले स्थानिक क्षेत्र . 


भंडारा : 


धीरजकुमार , 


दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१५. 


जिल्हाधिकारी , 


भंडारा. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


